सहकारी सूतगिरण्यांची अर्थसहाय्यासाठी निवड 
करण्याबाबत. पिंगला सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.सोनेसांगवी,ता.शेवगाव,जि. अहमदनगर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्र. सूतगि ३३२४/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर , २०२४ 


वाचा:- 

१. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : सूतगि १११७/प्र.क्र.१९३/टेक्स १, 
दिनांक : २४ मार्च, १९९९. 

२. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: सूतगि ३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स१ (आ, 
दिनांक : १० जुले, २०१७ . 

३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकःसूतगि३३१५/प्र.क्र.७८/टेक्स१ (आ), 
दिनांक : २० जानेवारी , २०१८ . 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकःबैठक १५१६/प्र.क्र.६०/टेतस १ (आ), 
दिनांक : २० जुले, २०१८. 

५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग क्रमांक : प्रकल्प-१२१५/प्र.क्र.५०/टेक्स १(ओ), 
दिनांक : १७.०६.२०२१. 

६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग क्रमांक : सूतगि-३३२१/प्र.क्र.४१/टेक्स-१(ब), 
दिनांक : ३०.०७.२०२१ 

७. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकःधोरण-२०२३/प्र.क्र.८१/टेक्स-५, 
दिनांक : ०२.०६.२०२३. 

८. शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांकः प्रकल्प १२२३/प्र.क्र.८/टेक्स-१ (बो, 
दिनांक : २६.०७.२०२३ व दिनांक १२.३.२०२४. 

९. शासन पत्र क्रमांक सूतगि-३३२४/प्र.क्र.२५/टेक्स१(अ), दिनांक १२.३.२०२४ (बैठकीचे इतिवृत्त) 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
२०२३-२८ ला मान्यता देण्यात आली आहे. यानुसार एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 
आणि त्यातील सर्व संबंधित योजना हा झासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून 
कार्यान्वित होईल व दि.३१.०३.२०२८ पर्यंत वैध राहील असे नमूद आहे. सदर धोरणामध्ये 
वस्त्रोद्योग क्षेत्राचा विकास आणि वदस्रोद्योगासाठी निविष्ठांची उपलब्धता याच्या आधारावर 
महाराष्ट्राला या धोरणांतर्गत चार विविध झोन मध्ये विभागण्यात आलेले आहे. या धोरणांतर्गत 
नवीन सहकारी सूतगिरण्यांसाठी सभासद भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल आणि वित्तीय 
संस्थांकडून घेण्यात येणारे कर्ज यांचे गुणोत्तर झोननिहाय वेगवेगळे आहे. त्यानुसार पिंगळा 
सहकारी सूतगिरणी मर्या. सोनेसांगवी, ता. saa, जि. अहमदनगर या खुल्या प्रवर्गातील 
सहकारी सूतगिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३३२४/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(ब) 


शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत दि.०५.०९.२०२४ रोजी झालेल्या मा.मंत्रीमंडळ 
बैठकीत मान्य करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत 
आहे. 


शासन निर्णय:- 


शासन निर्णय दि.०२.०६.२०२३ अन्वये राज्यात कार्यान्वित करण्यात आलेल्या 
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ मधील तरतुदीनुसार पिंगळा सहकारी 
सूतगिरणी मर्या. सोनेसांगवी, ता. होवगाव, जि. अहमदनगर या खुल्या प्रवर्गातील सहकारी 
सूतगिरणीची १५:३५:५० या अर्थसहाय्याच्या गुणोत्तरानुसार निवड करणेस मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. सूतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक असतील:- 

१) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या दिनांक २४ मार्च, १९९९, दिनांक दि.१० 
जुले, २०१७, दि.२० जानेवारी, २०१८, दि.१७.०६.२०२१, दिनांक ३०.०७.२०२१ व दिनांक 
०२.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयां मधील अटी व शर्ती तसेच भविष्यात वेळोवेळी 
शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या सुधारणा व नव्याने अंतर्भूत होणाऱ्या अटी व शर्ती या 
सूतगिरणीवर बंधनकारक राहतील. तसेच प्रत्येक टप्प्यावर सूतगिरणीने आवश्‍यक असणाऱ्या 
सर्व मंजुरी / मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. 

२) सदर सहकारी सूतगिरणीचे भविष्यात आंतरराज्यीय रुपांतरण करावयाचे 
असल्यास झासनाची पूर्ण देणी एकरकमी दिल्यानंतरच call परवानगी देण्यात येईल. 

३) सहकारी सूतगिरणीच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करावयाची झाल्यास सूतगिरणीचे 
स्थलांतर होणार नाही. 

४) सहकारी सूतगिरणीच्या सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील व नव्याने 
वाढणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील सर्व सभासदांचे आधारकार्ड सूतगिरणीच्या सभासदत्वाशी जोडणे 
(लिक करणे) बंधनकारक असेल. 

३. सदर शासन निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०५.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील 
निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१८३५४८२६०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHRIKRISHNA २ 
BABURAO PAWAR: 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


8672026 


प्रति, 


१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि ३३२४/प्र.क्र.०७/टेक्स-१(ब) 


मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (gala) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


३) 
) 
) 
) सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
) 
) 
) 


9८ 


(> 
ae 


an 


&. 


आयुक्त वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर 
प्रादेशिक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, मुंबई 
१०)विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर 
११) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अहमदनगर. 
१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्या., मुंबई. 
१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 
१४ नियोजन विभाग (कार्यासन 9839), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


(2 


vo 


१५) वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई 

१६) ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१७) अध्यक्ष, पिंगला सहकारी सूतगिरणी मर्या.सोनेसांगवी,ता.शोवगाव,जि. अहमदनगर 
१८)निवड नस्ती - टेक्स १ (31) / (बो 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


